प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या सरळ 
सेवाप्रविष्ट भा.पो.से. अधिका-यांची 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्र. आयपीएस-२१२२/प्र.क्र.३५३/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


दिनांक : १७ ऑक्टोबर २०२२. 
शासन आदेश- 
प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद सरळ सेवाप्रविष्ट भा.पो.से. 
अधिका-यांची, स्तंभ (४) मध्ये नमूद पदांवर, याद्वारे, पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. भा.पो.से. अधिका-याचे नाव तुकडी पदस्थापना 


(१) (२) (3) (3) 
i" श्री. तेगबीर सिह संधु २०१८ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मालेगांव Bex उप विभाग, 
नाशिक (ग्रामीण) 
२. | at. धीरज कुमार बच्चु २०१९ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
माजलगांव उप विभाग, 
जिल्हा- बीड. 
३. | श्रीम. हफकत आमना २०१९ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
भोकर उप विभाग, 
जिल्हा- नांदेड 
४. | श्री. अभयसिह बाळासाहेब देशमुख २०२० उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
चाळीसगांव उप विभाग, 
जिल्हा- जळगांव 
५. श्री. गोकुळराज जी. २०२० उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
बाळापूर उप विभाग, 
जिल्हा- अकोला 
६. श्री. आशित नामदेव कांबळे २०२० उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
रामटेक उप विभाग, 
नागपूर (ग्रामीण). 
७. | श्रीम. महक स्वामी २०२० उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
वैजापूर उप विभाग, 
औरंगाबाद (ग्रामीण). 

८. | श्रीम. नितिपुडी eect राव २०२० उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
तुमसर उप विभाग, 
जिल्हा- भंडारा 
९. | श्री. पंकज अतुलकर २०२० उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
पुसद उप विभाग, 
जिल्हा- यवतमाळ. 


शासन आदेडा HAH: आयपीएस-२१२२/प्र.क्र.३५३/पोल-१ 


अ.क्र. भा.पो.से. अधिका-याचे नाव तुकडी पदस्थापना 
(वर्ष) 

(१) (२) (३) (४) 

शि श्री. सिंगा रेड्डी क्रषिकेडा रेडी २०२० उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
धुळे शहर उप विभाग, 
जिल्हा- धुळे. 

णि श्री. एम.वि. सत्यसाई कार्तिक २०२० उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
लोणावळा उप विभाग, 
पुणे (ग्रामीण). 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाशासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य विचार 
करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१७१९१८२०४०२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VENKATESH 
BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर परिक्षेत्र. 
) पोलीस उप महानिरीक्षक, अमरावती/ नांदेड परिक्षेत्र. 
) जिल्हा पोलीस अधीक्षक, नाशिक (ग्रा./ बीड/ नांदेड/ जळगांव/ अकोला/ नागपूर (ग्रा.)/ 
औरंगाबाद (ग्रा.)/ भंडारा/ यवतमाळ/ धुळे/ पुणे (AT). 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/ बीड/ नांदेड/ जळगांव/ अकोला/ नागपूर/ औरंगाबाद/ 
भंडारा/ यवतमाळ/ धुळे/ पुणे. 
७ सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (WAT यहासंचाळक, महाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फता. 
९) निवड फाईल, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


